राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक/ 
पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्याची बदलीने पदस्थापना 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र.रापोसे-१७२१/प्र.क्र.५९ (२) /पोल-१(अ) 

मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

दिनांक :-३ मार्च, २०२१. 
शासन आदेश :- 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२ (न) मधील तरतुदीनुसार राज्य 

पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक/पोलीस उप आयुक्‍त (असंवर्ग) या संवर्गातील खालील पोलीस 
अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविळेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र.। अधिकाऱ्यांचे नांव सध्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
शि श्री. संजय ए. पोलीस अधीक्षक, महामार्ग पोलीस , | पोळीस उप आयुक्‍त (गुन्हे), 
बारकुंड रायगड नाशिक शहर 
२. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य 


मा. न्यायालयाचे आदेश, निवडणूक आचारसंहिता आणि कायदा व सुव्यवस्था विचारात घेऊन पोलीस 
महासंचालक यांनी पुढील कार्यवाही करावी. 


३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आदेशानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांस 
बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी कार्यमुक्त करण्याबाबतची आवश्‍यक 
कार्यवाही करावी व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास 
सादर करावा. 


छ. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०३०३१७०७४९७०२९ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GA IKWA D KAI LAS mx क ही MET OF HAA sloMe DEAT 


20=b3 1abfcb1894c4c597¢c944f1 9a89f474e7b98a708cc03eb46cd241a6 
0442099, pseud: -98E5 19306D20397D354BD181099105FOACIEFDEC, 


ARJUN मा 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
Wd :- 


१. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७२१/प्र.क्र.५९ (2) /पोल-१(अ) 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अपर पोलीस महासंचालक (आस्थापना), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१०.पोलीस आयुक्त, नाशिक 

११.पोलीस अधिक्षक, रायगड 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/ रायगड 

१३.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 

१४.अवर सचिव (पोल-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१५.निवडनस्ती / पोल-१(ओ). 


— 


— 


— 


पृष्ठ २ पैकी २ 


